महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि 
गाईडस्‌ या संस्थेस वेतनेतर अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०१८/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीजी-२००७/प्र.क्र.१६/माशि-७, 
दिनांक २१ नोव्हेंबर, २००८. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.भास्कागा-३०१६/प्र.क्र.६८-क्रीयुसे-३ 
दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०१६. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक-२०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दिनांक ८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌, मुंबई या संस्थेस वरील संदर्भाधीन क्रमांक १ 


च्या शासन निर्णयान्वये वेतनेतर बाबींकरीता रु.२४,०८,६५०/- (अक्षरी रु. चोवीस लाख आठ हजार 


सहाशे पन्नास फक्त) इतक्या रकमेस वार्षिक खर्चाकरीता मंजुरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने एकुण २९७ 


गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनेतर खर्चाकरीता मागीळ थकबाकी धरुन 


रु. १,२६,४४,०६९/- इतक्या रकमेची आवश्‍यकता होती. त्याअनुषंगाने वित्त विभागास चालु वर्षी 


रु. १,२६,४४,०६९/- एवढया रकमेची तरतुद पुरवणी मागणी द्वारे अर्थसंकल्पीत करण्याच्या प्रस्तावास 


व्यय अग्रक्रम समिती व वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. सदर वेतनेतर खर्चामध्ये 


कर्मचाऱ्यांचे उपदान व भविष्य निर्वाह निधी, मानद कार्यकर्त्यांचे मानधन, मेळावे इ. बाबींचा समावेडा 
आहे. 


झछासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ व MNEs, मुंबई या संस्थेच्या आस्थापनेवर गट “क” व गट 


“ड” यांचे एकुण २९७ मंजूर पदे आहेत. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या उपदान व भविष्य निर्वाह निधी व 


अन्य वेतनेतर खर्चाकरीता उपलब्ध तरतूदीपैकी देय रकमा विचारात घेता खालील बाबींवरील 


खर्चाकरीता एकूण रू. १,१७,३२,५००/- (रू. एक कोटी सतरा लक्ष बत्तीस हजार पाचशे फक्त) इतकी 


रक्‍कम वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०१८/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-३ 


अ.क्र. वेतनेत्तर अनुदान मान्य बाबी खर्चाची वार्षिक मर्यादा 
1१. | । प्रवास व दैनिक भत्ता रू. ६,००,०००/- 
२. उपदान व भविष्य निर्वाह निधी | रू. ९७,०३,८५०/- 
(थकबाकीसह) 
मानद कार्यकर्त्यांचे मानधन रू. ६०,०००/- 
४. जिल्हा संस्थांना अनुदान रू. ३,९०,०००/- 
षु. कॉन्टिजन्सीज रू. ३,७८,६५०/- 
मेळावे, शिबीर,चर्चासत्रे इत्यादी रू. ३,००,०००/- 
9. स्काऊट-गाईड नियतकालिके रू. ३,००,०००/- 
एकूण रू. १,१७,३२,५००/- 


सन २०१८-१९ मध्ये संस्थेच्या आस्थापनेवर हा संपुर्ण खर्च चालु वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातुन भागविण्यात यावा. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने खर्चाचे पुरक विवरण पत्र- २०१८-१९ 


या वित्तीय प्रकाठानामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. 


३. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने मागणी क्र. ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र छात्र सेना (०२)(०१) बालवीर सेवा व 
मार्गदर्शन- महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ व MSS, मुंबई यांना सहाय्यक अनुदाने (अनिवार्य), ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ च्या सुधारीत अर्थसंकल्पीय 
अंदाजाद्वारे उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर तरतुद वितरीत करताना खालीलप्रमाणे 
अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 

१. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनार्थ व त्याच आर्थिक 


मर्यादेमध्ये खर्च करण्यात यावे. 


२. उपरोक्‍त निधी आवऱ्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. 
३. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेडा/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग 


करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्‍त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, 


विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र छात्र सेना (०२)(०१) 


बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ व गाईडस्‌, मुंबई यांना सहाय्यक 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०१८/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-३ 


अनुदाने (अनिवार्य), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशीर्षाखाळील चालु वर्षाच्या 


उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


५. वित्त विभागाचे दि. ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील अटी व आदर्श आचार संहितेचा भंग 


होणार नाही याची दक्षता घेऊन निधी वितरणास हरकत नसावी. 


४. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ व २५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्त 


तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, आयुक्त, क्रीडा व युवक 


सेवा संचालनालय, पुणे यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद 


अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, ३, ४, ५, ६ व ७ मधील बाबी 


सदर आदेशास लागू नाहीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१५१५२७९७२१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R क Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
ठे] e n Ya DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=School Education and Sports Department, 
५ h k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 a n a | r a 0 2.5.4.20=679 1 84b88f7019ef64ad6ddc2495ca2 
80267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
P a wa r cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2019.03.22 15:23:52 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य. (क्रीडा 
संचालनालयामार्फत) 

३. राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌, मुंबई. 

४. राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌ मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०१८/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-३ 


७. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


